सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या 


प्रस्तावांच्या छाननीसाठी 
राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती 
(State Level Technical 
Advisory Committee) स्थापन 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.१४०/पापु-०७ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: - १० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 


१. व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त क्र. व्यंअस-२०२४/प्र.क्र.६१/अर्थ-०२, दि. 
११/०७/२०२४ 


प्रस्तावना :- 

जळ जीवन fem कार्यक्रमांतर्गत राज्यात जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणामार्फत मोठ्या प्रमाणात पाणी पुरवठा योजनांची कामे सध्या प्रगतीपथावर असुन, सदर 
योजनांमधील काही योजना ज्यादा दराच्या निविदा स्वीकृती, वस्तु व सेवा करामध्ये ६% वाढ या 
कारणांमुळे तसेच, मुळ योजनेत प्रस्तावित केलेला उद्धव कोरडा गेला, मूळ योजनेत वाड्या वस्त्या 
समाविष्ट केल्या गेल्या नाही या व इतर तांत्रिक कारणांमुळे सुधारित होत असून सदर सुधारीत 
अंदाजपत्रकांना मान्यता देण्याबाबतचे प्रस्ताव विभागास प्राप्त होत आहेत. पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागामार्फत सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव मान्यतेकरीता व्यय अग्रक्रम समितीच्या 
बैठकीमध्ये ठेवण्यात आळे असता, सदर प्रस्तावांना मान्यता देताना व्यय अग्रक्रम समितीने जल 
जीवन मिशनअंतर्गत सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावांच्या छाननीसाठी राज्यस्तरीय तांत्रिक 
समिती (State Level Technical Advisory Committee) स्थापन करणेबाबत सुचना दिल्या आहेत. 
त्यानुसार, विभागांतर्गत तज्ञांचा समावेश करण्यात येऊन अशी समिती गठित करणेबाबत बाब 
विभागाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जल जीवन Far कार्यक्रमांतर्गत शासन स्तरावर प्राप्त होणा-या सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यतेच्या प्रस्तावांच्या छाननीसाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (State Level 


Technical Advisory Committee) गठित करण्यात येत आहे. सदर समितीमध्ये खालील 


सदस्यांचा समावेश असेल : 
अ.क्र पदनाम समितीमधील 
पद 

fa. | . मा. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. अध्यक्ष 

२. मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता | सदस्य 
विभाग. 

2: अधीक्षक अभियंता, CPDM, म.जी.प्रा. सदस्य 

४ कार्यरत /सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता / मुख्य अभियंता (जलसंपदा | निमंत्रित 
विभाग/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग / म.जी.प्रा.)- २ पदे सदस्य 

प. संबंधित प्रशासकीय विभागाचे उपसंचालक, भुजल सर्वेक्षण आणि | सदस्य 
विकास यंत्रणा (योजनांचे स्त्रोत भूगर्भीय असल्यास) 

द कक्ष अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय. सदस्य-सचिव 


( जर एखादी योजना उद्धव बदलल्यामुळे सुधारीत होत असेल तर केवळ sa योजनांकरीता 
संबंधित प्रशासकीय विभागाचे उपसंचालकभुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा , यांनी समितीच्या 
बैठकीस उपस्थित राहावयाचे आहे. ) 


०२. 


उपरोक्तप्रमाणे गठित समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील : 


आ) प्रधान सचिव तथा समिती अध्यक्ष तसेच, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या निर्देशानुसार तांत्रिक बदलामुळे सुधारित होणाऱ्या पाणी 
पुरवठा योजना तांत्रिक तपासणीसाठी समितीपुढे ठेवण्यात येतील. 


अ) पुर्वनियोजित वेळेनुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय येथे समितीची बैठक 
घेण्यात येईल. सदर बैठकीबाबत समिती सदस्यांना पत्राद्वारे कळविण्यात येईल. 


इ) समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात येणा-या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने संबंधित क्षेत्रीय अधिका- 
यांमार्फत सादरीकरण करण्यात येईल व प्रस्तावातील तांत्रिक बाबी तपासण्यात येतील. त्यास 
अनुसरुन प्रस्तावास मान्यता देणेबाबत वा इतर उपस्थित मुद्यांबाबत समिती विभागास आपले 
अभिप्राय देईल. 


3) राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (State Level Technical Advisory Committee) च्या 
बैठकीच्या इतिवृत्तातीळ अभिप्रायास अनुसरुन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत पुढील 
आव्यक कार्यवाही करण्यात येईल. 


०३. प्रधान सचिव तथा समिती अध्यक्ष तसेच, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य 
अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या निर्देशानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागाकडे प्राप्त सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव एकत्रितरित्या समितीपुढे ठेवण्यात येतील. 
सदर समितीच्या बैठकीच्या वेळी संबंधित कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा 
परिषद/ कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी शासनस्तरावरून वेळोवेळी देण्यात 
येणा-या निर्देशानुसार सुधारीत योजनेची संक्षिप्त माहिती/सादरीकरण, आवश्‍यक कागदपत्रे 
इत्यादीसह बैठकीस उपस्थित राहावयाचे आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५७५/.॥ाच्ीचा959॥॥॥9.9०0.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१०१७२३४४८१२८ असा 
आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by SUGANDHA DEEPAK PAWAR 
DN: c=lI OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ISTRATION DEPARTMENT, 
£58159928: \daa9563eal b5974481 bd 


SUGANDHA 2 
DEEPAK PAWAR - 


a, 
B7D94472B912CB3702FBA035D0A5194 
EO2FFCA4B1014CEA, 
AK PAWAR 
Date: 2024.09.10 17:45:31 +05'30" 


सुगंधा पवार 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
) अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता aM, बेलापूर, नवी मुंबई. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
) 
) 
) 
) 


मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग सर्व. 
आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व. 


१० कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सर्व. 

११) मु.अ. तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अवर सचिव (पापु-०७), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१३) कार्यासने (पापु-०४,१३,१७,१८, व २२), पा. पु. व स्व.वि., मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१४) निवड नस्ती कार्यासन पापु-०७. 


